दि महाराष्ट्र मंत्रालय को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट 
सोसायटी लि. या संस्थेच्या कार्यालयास जागा 
वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-१११७/प्र.क्र.८३/२०१७/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०३ जून, २०२१ 
प्रस्तावना : - 
मंत्रालय मुख्य इमारतीच्या नुतनीकरणाच्या कामाकरीता मंत्रालय आवारात असलेले दि महाराष्ट्र 
मंत्रालय को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि. या संस्थेचे कार्यालय मंत्रालयाच्या बाहेर स्थलांतरीत करण्यात 
आले होते. सदर संस्थेच्या कार्यालयास मंत्रालय आवारात नव्याने जागा वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय : - 


मंत्रालय मुख्य इमारतीच्या नुतनीकरणाच्या कामाकरीता मंत्रालय आवारातून स्थलांतरीत करण्यात 
आलेल्या दि महाराष्ट्र मंत्रालय को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि. या संस्थेच्या कार्यालयास मे. बी.व्ही.जी. 
इंडिया लिमिटेड या खाजगी संस्थेचे डॉक्टर्स व अम्ब्युलन्स ड्रायव्हर यांचे वापरातील गॅरेज क्र. ५५ ची अंदाजे oo 
चौ.फूट जागा वाटप करण्यात येत आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त जागेचा ताबा 
दि महाराष्ट्र मंत्रालय को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि. या संस्थेस द्यावा व त्याबाबतचा अहवाळ शासनास 
सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०३१५४८५७८५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Namdeo 
Kashinath Mali = दवा वीची” 


(ना. का. माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 

२. मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११७/प्र.क्र.८३/२०१७/२२ 


. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 
१०. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. महाव्यवस्थापक, दि महाराष्ट्र मंत्रालय को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लळि., आकाडावाणी आमदार, 
मागील बाजूस, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. कार्यकारी अभियंता, इळाखा Wer (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, 
मुंबई-०१. 
१३. उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
१४. शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


